Hated विकास, रोजगार व उद्योजकता यंत्रणेतील 
कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन 
अधिकारी, (गट-ब) संवर्गातून सहायक आयुक्‍त 
(गट-अ) या संवर्गात पदोन्न्नती .... 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग 
क्रमांक : कौविउ-२०२२/प्र.क्र.०३/प्रशा-२ (रोजगार), 
मंत्रालय (मुख्य इमारत), दालन क्र.२०४, २ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २७ एप्रिल, २०२२. 


संदर्भ : १) आयुक्तालयाचे क्रमांक : कौविरोवठआ-२/राजप/आस्था/(४९/२०१९/७४९५ 
दिनांक ३० डिसेंबर, २०२१ चे पत्र 
२) आयुक्तालयाचे क्रमांक : कौविरोवठआ-२/राजप/आस्था/(४९/२०१९)/८०, 
दिनांक ०४ मार्च, २०२२ चे पत्र 
3) आयुक्तालयाचे क्रमांक : कौविरोवठआ-२/राजप/आस्था/(४९/२०१९)/ 
दिनांक २३ मार्च, २०२२ चे पत्र 


शासन आदेठा:- 


कौडाल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता यंत्रणेतील कौडल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता 
मार्गदर्शन अधिकारी, (गट-ब) (वेतनबँड एस-१५, रु.४१८००-१३२३००) या पदोन्नती देण्यासाठी तयार 
करण्यात आलेल्या सन २०२१-२२ च्या पदोन्नतीसुचीमधीळ खाळील अधिकाऱ्यांना सहायक आयुक्त, 
गट-अ (वेतन बँड एस-१८, रु.४९१००-१५५८००) या संवर्गात पदोन्नती देण्यात येत असून पदोन्नतीनंतर, 
त्यांची त्यांच्या नावांसमोर (स्तंभ ५) येथे दर्शविण्यात आलेल्या ठिकाणी पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | अधिकाऱ्यांचे नांव जात प्रवर्ग | वाटप करण्यात | पदोन्नतीनंतर देण्यात येणारी 
आलेला महसुली | पदस्थापना 
विभाग 

षि श्रीम.स्मि.वि.गवळी इमाव कोकण २ कौडल्य विकास, रोजगार व 
उद्योजकता आयुक्तालय, 
नवीमुंबई 

२ श्री.आ.बा.तांबोळी इमाव कोकण १ जिल्हा plated विकास, 
रोजगार व उद्योजकता 
मार्गदर्शन केंद्र, पालघर 

३ श्रीम.नि.प्रऔघड भ.ज.(क) | नागपूर जिल्हा plated विकास, 
रोजगार व उद्योजकता 
मार्गदर्शन केंद्र, वर्धा 

४ श्री.एस.आर.झळके अ.ज. नागपूर जिल्हा कौशल्य विकास, 
रोजगार व उद्योजकता 
मार्गदर्शन केंद्र, भंडारा 

4 श्री.सु.रा.वराडे TAS) | औरंगाबाद जिल्हा plated विकास, 

खुला प्रवर्ग रोजगार व उद्योजकता 

मार्गदर्शन केंद्र, औरंगाबाद 

& श्रीम.इ.सि.शेख खुला कोकण १ जिल्हा plated विकास, 
रोजगार व उद्योजकता 
मार्गदर्शन केंद्र, रत्नागिरी 


शासन आदेश क्रमांकः कौविउ-२०२२/प्र.क्र.०३/प्रशा-२ (रोजगार) 


9 श्रीम.सं.सं.साळुंखे खुला कोकण २ जिल्हा कौशल्य विकास, 
रोजगार व उद्योजकता 
मार्गदर्शन केंद्र, ठाणे 
श्री.सु.दि.उचले विमाप्र औरंगाबाद जिल्हा कौशल्य विकास, 
रोजगार व उद्योजकता 
मार्गदर्शन केंद्र, बीड 

९ श्री.यो.शां.शेडे अ.जा. नागपूर जिल्हा कौशल्य विकास, 
रोजगार व उद्योजकता 
मार्गदर्शन केंद्र, गडचिरोली 
शि ० श्री.प्र.सो.खंदारे अ.जा. औरंगाबाद जिल्हा कौशल्य विकास, 
रोजगार व उद्योजकता 
मार्गदर्शन केंद्र, परभणी 
चि १ | श्रीम.अ.मु.पवार अ.जा. कोकण २ जिल्हा कौशल्य विकास, 
रोजगार व उद्योजकता 
मार्गदर्शन केंद्र, रायगड 
१२ श्री.सं.रा.गुरव इमाव औरंगाबाद जिल्हा कौड़ठाल्य विकास, 
रोजगार व उद्योजकता 
मार्गदर्शन केंद्र, उस्मानाबाद 
१३ | श्री.रा.नि.वाकुडे अ.जा. कोकण २ जिल्हा कौशल्य विकास, 
रोजगार व उद्योजकता 
मार्गदर्शन केंद्र, धुळे 

१४ | श्री.रा.ना.माटे अ.जा. नागपूर जिल्हा कौशल्य विकास, 
दिव्यांग Low vision रोजगार व उद्योजकता 
मार्गदर्शन केंद्र, गोंदीया 


२. सदर पदोन्नती ही खालील अटीच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


१) सदर पदोन्नती, निवडसूची तयार करतांना कोणीही ज्येष्ठ अधिकारी अनावधानाने 
वगळण्यात आलेले नाहीत अथवा अधिक्रमित झालेले नाहीत, याच्या अधिन राहून देण्यात येत आहे. 

२) सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात, मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष 
अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या अधीन राहून पदोन्नतीच्या कोटयातील सर्व Raa पदे दिनांक 
२५.०५.२००४ स्थित सेवाज्येष्ठतेनुसार, निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात सा.प्र.वि. /१६-ब यांच्या दिनांक 
०७.०५.२०२१ च्या शासन निर्णयानुसार दिलेल्या सूचनांनुसार देण्यात येत आहे. तसेच दिनांक 
०७.०५.२०२१ च्या शासन निर्णयाप्रकरणी मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथे आव्हान देण्यात आले असून, 
त्यावरील अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 

३) दिव्यांग कर्मचाऱयांना गट-अ व गट-ब मधील पदांवर पदोन्नतीबाबत मा.उच्च न्यायालय, 

मुंबई येथील रिट याचिका स्टॅम्प ६८१९/२०२१ मध्ये दिनांक ०८.०७.२०२१ व दिनांक २२.०७.२०२१ 
रोजी दिलेल्या आदेशाच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 
३. उपरोक्त तक्त्यात नमूद अधिकाऱ्यांनी इतर कोणत्याही आदेशाची वाट न पहाता त्यांच्या नवीन 
नियुक्तीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू होण्यासाठी कार्यमुक्त करण्यात यावे तसेच त्यांनी नवीन पदाचा 
कार्यभार तात्काळ स्वीकारल्यानंतर त्याबाबतचा अहवाल आयुक्त कार्यालयामार्फत शासनास 
विनाविलंब सादर करावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः कौविउ-२०२२/प्र.क्र.०३/प्रशा-२ (रोजगार) 


तः सदर शासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२०४२७११५४०७२८०३ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नावाने. 
Santosh Vithal 
Rokade 


(संतोष वि. रोकडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
मा. मंत्री, कौशल्य विकास व उद्योजकता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
मा. राज्यमंत्री, कौशल्य विकास व उद्योजकता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 
आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय, नवी मुंबई 
५. संबंधित उप आयुक्‍त, Greg विकास, रोजगार व उद्योजकता (Hares विकास, रोजगार व 

उद्योजकता आयुक्तालयामार्फत) 

६. संबंधित सहायक आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता (कौशल्य विकास, रोजगार 

व उद्योजकता आयुक्तालयामार्फत) 

७. अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा अधिकारी कार्यालय, मुंबई (कौशल्य विकास, 
रोजगार व उद्योजकता आयुक्‍तालयामार्फत) 

८. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी/उप कोषागार अधिकारी (कौडाल्य विकास, रोजगार व 
उद्योजकता आयुक्तालयामार्फत) 

९. सर्व संबंधित अधिकारी (कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्‍तालया, नवीमुंबई 
यांचेमार्फत) 

१०. निवड नस्ती. 


ल. न A ७ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


